मुख्य अभियंता, नियोजन व जलविज्ञान, 
नाशिक या कार्यालयाच्या नावात मुख्य 
अभियंता, जलविज्ञान व धरण सुरक्षितता, 
नाशिक असा बदल करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- आढावा-२०२०/प्र.क्र.२१/आस्था.(पुनर्रचना) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- १७ सप्टेंबर, २०२० 


वाचा:- १) Water Resources Department, GR, No. WRD-Restructuring/2008/ 
(9&/08)/WR(Est), Dt:-92/90/2090 
2) Water Resources Department, Corrigendum, No. WRD-Restructuring/ 
2008/(9§/08)/WR\Est), Dt:-98/99/204%0 
3) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय, क्र: मेरीबे-०११५/प्र.क्र.०१/२०१५/जसं(धोरण), 
दि.१४/०१/२०१५ 


प्रस्तावना :- 


महासंचालक (संकल्पन, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व सुरक्षितता), महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नाशिक या कार्यालयांच्या अधिनस्त असलेले मुख्य अभियंता, 
नियोजन व जलविज्ञान, नाशिक या कार्यालयास उपरोक्त संदर्भ क्र. ३ च्या शासन निर्णयान्वये 
अधीक्षक अभियंता, धरण सुरक्षितता संघटना, नाशिक हे कार्यालय संलग्न करण्यात आले आहे. 
तसेच सदर कार्यालयाकडे धरण सुरक्षितता स्वरुपाची कामे असल्याने कामाच्या बदलत्या 
स्वरुपानुसार कार्यालयाच्या नावात बदल करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार 
शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय -: 


मुख्य अभियंता, नियोजन व जलविज्ञान, नाशिक या कार्यालयाच्या नावात मुख्य अभियंता, 
जलविज्ञान व धरण सुरक्षितता, नाशिक असा बदल करण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


१. सदर कार्यालयाच्या मुख्यालयात, कार्यप्रकारात व रचना यामध्ये कोणताही बदल होणार 
नाही. 

२. नावातील बदलामुळे कोणताही अतिरिक्‍त खर्च शासनावर पडणार नाही याची दक्षता 
घेण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा-२०२०/प्र.क्र.२१/आस्था.(पुनर्रचना) 


३. मुदतवाढीचे प्रस्ताव सादर करताना कार्यालयाच्या नावात आवश्‍यक तो बदल करून 
मुदतवाढीचे प्रस्ताव शासनास सादर करावेत. 

४. कार्यालयाच्या नावात बदल झाल्याने नवीन नावानुसार “नियंत्रक अधिकारी” व “आहरण 
व संवितरण अधिकारी” च्या नावात आवश्‍यकतेनुसार बदल करण्यात यावे. 

५. कार्यालयाच्या नावात झालेले बदल दिनांक ०१/१०/२०२० पासून अंमलात आणावेत. 


२. उपरोक्त प्रमाणे नावात होणाऱ्या बदलाबाबतची आवश्यक ती सर्व कार्यवाही संबंधित 
कार्यालयाने करावी. तसेच, याबाबतचा अनुपालन अहवाल शासनास सादर करावा. 
3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२००९१७१५३७३८२४२७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Sunil Gangaram ४ डन 


t=Maharash' 


2.5.4.20=8b25 1 2fdfec4104829bc2f439e33adb2e3f823a285cf 
ig) ki 


Gangarkar sont 


(सु.गं.गांगरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

३. मा.मंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव 

४. मा. मंत्री (खारभूमी) यांचे खाजगी सचिव 

५. मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक 

६. मा.राज्यमंत्री (खारभूमी) यांचे स्वीय सहायक 

७. मा.सभापती, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

८. मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

९. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद/विधानसभा 

१०.मा.उपसभापती, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
११.मा.उपाध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
१२.सर्व सन्माननीय विधानपरिषद/ विधानसभा सदस्य. 

१३.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. प्रधान सचिव (ज.सं.प्र. व विकास), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५.सचिव (ज.सं.व्य. व लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६.सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७.महाळेखापाल १ व २, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/ नागपूर 
१८.महाळेखापाल १ व २, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा) मुंबई/ नागपूर 
१९.संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२०.महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व सुरक्षितता, नाशिक. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा-२०२०/प्र.क्र.२१/आस्था.(पुनर्रचना) 


२१.सर्व कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग. 
२२.सर्व मुख्य अभियंता व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२३. मुख्य अभियंता, जलविज्ञान व धरण सुरक्षितता, नाशिक. 
२४.सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
२५.आंतर वित्तीय सल्लागार व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२६.उप सचिव (सेवा)/ उप सचिव (आस्था)/उप सचिव (प्रशा), जलसंपदा विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
२७.सर्व अधीक्षक अभियंता व उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२८.अधीक्षक अभियंता, धरण सुरक्षितता संघटना, नाशिक. 
२९.अधीक्षक अभियंता, आधार सामग्री संकळन नियोजन व जलविज्ञान मंडळ, नाशिक. 
३०.अधीक्षक अभियंता, आधार सामग्री पृथ:करण मंडळ, नाशिक. 
३१.सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
३२.सर्व कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
३३.कार्यकारी अभियंता, प्रशासन संगणकीकरण विभाग, पुणे. 
(कार्यालयाच्या नावात होणाऱ्या बदलाची नोंद घेण्यास्तव अग्रेषित) 
३४. सर्व अधिकारी व कार्यासने, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३५. कार्यासन आस्थापना (पुनर्रचना) संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


